RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ४ , अंक २५ ] 


मंगळवार, एप्रिल १७, २०१८ / चैत्र २७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ४७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय 
राजभवन , मुंबई ४०० ०३५ , दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१७ . 

उद्देशिका 


भारताचे संविधान. 


. 


• 


क्रमांक आरबी /टीसी/ ई-१३०११/( ४ )/( २०१४ )/अधिसूचना/२३६/२०१७.-महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी काढलेली पुढील अधिसूचना 
सर्वसाधारण माहितीकरिता प्रसिद्ध करण्यात आली आहे 

ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या , उप- परिच्छेद (१ ) अन्वये, राज्यपाल यांना जाहीर अधिसूचनेद्वारे, 
असे निदेश देता येतील की , संसद अथवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेला एखादा विशिष्ट अधिनियम, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ 
च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या एखाद्या अनुसूचित क्षेत्राला किंवा राज्यामधील त्याच्या एखाद्या भागाला लागू असणार नाही , अथवा त्या अधिसूचनेत 
विनिर्दिष्ट केलेल्या अपवादांच्या व फेरबदलांच्या अधीन राहून, राज्यातील एखाद्या अनुसूचित क्षेत्राला किंवा त्याच्या एखाद्या भागाला लागू असेल 

आणि ज्याअर्थी, गौण वनोत्पादन व त्यासारखे अन्य उत्पादने यांचे मूल्यवर्धन व साठवण करण्याच्या प्रयोजनासाठी, अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये 
गोदामे , खरेदीकेंद्रे, हाट आणि शीतगृहे बांधण्याची गरज असल्याचे लक्षात घेण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित क्षेत्राच्या वनीकृत प्रदेशांमध्ये दफनभूमी/ स्मशानभूमीसाठी तरतूद करण्याच्या मागण्या मोठ्या संख्येने येत आहेत 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित जनजाति व इतर पारंपरिक वननिवासी ( वनहक्क मान्य करणे ) अधिनियम, २००६ याच्या कलम ३ च्या 
पोट- कलम ( २) मध्ये सरकारद्वारे व्यवस्था केलेल्या १३ सुविधांसाठी वनजमिनी परावर्तित करण्याची तरतूद केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, वनहक्क अधिनियमात या १३ सुविधांच्या यादीमध्ये, गोदामे, वखारी , शीतगृहे व हाट आणि स्मशानभूमी किंवा दफनभूमी 
यांच्या प्रयोजनासाठी, विनिर्देशपूर्वक तरतूद केलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित जनजाति व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे ) अधिनियम , २००६, हा महाराष्ट्र राज्यास लागू 
असतांना, त्यात उक्त प्रयोजनासाठी , आणखी 

सुधारणा करणे इष्ट आहे . 


; 


. 


( १ ) 


भाग चार ४७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १७, २०१८ / चैत्र २७, 


शके १ ९ ४० 


त्याअर्थी आता, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप-परिच्छेद ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अधिसूचना काढीत आहेत : 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप - परिच्छेद ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे असा निदेश देत आहेत की , अनुसूचित जनजाति आणि इतर पारंपरिक वननिवासी ( वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम , 
२००६ हा, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , संविधानाचे अनुच्छेद २४४ याच्या खंड (१) मध्येनिर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांसाठी तो , पुढील अपवादांसह 
आणि फेरबदलांसह लागू असेल : 

अनुसूचित जनजाति आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ मधील फेरबदल . 

अनुसूचित जनजाति आणि इतर पारंपरिक वननिवासी ( वनहक्क मान्य करणे ) अधिनियम , २००६ ( २००७ चा २ ) याच्या कलम ३ मधील 
पोट-कलम २ मध्ये, खंड ( ड) नंतर, पुढील नोंदी जादा दाखल करण्यात येतील : 

( एक ) “ ( ढ) महाराष्ट्र शासन किंवा त्याच्या अंगभूत विभागांनी कार्यान्वित करावयाची गोदामे , वखारी, शीतगृहे आणि हाट ( बाजारपेठा ) " 
आणि 

( दोन ) “ ( ण ) दफनभूमी / स्मशानभूमी. ”. 


चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


बी . वेणुगोपाल रेड्डी, 
राज्यपालांचे सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


